त महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे कॉन्फरन्स 
हॉलकरिता खरेदी केलेल्या'वातानुकुलन यंत्राच्या 


रु, १,४०,०००/- रकमेच्या देयकास कार्योत्तर मंजूरी 
देण्याबाबत. 


: महाराष्ट्र शासन . 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.पीएलएफ .०१०४/५०/प्र.क्र.१/पोल-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २००४. 


वाचा :- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई याचे पत्र क्र. 
पामसं/१९/१९-ओ/वायखंकांम/मपोअ, नाशिक/२००३, दि.५.१.२००४. 
२) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादंमी,नाशिक यांचे पत्र 
क्र.प्रलि/बिल्डींग/वायंखकामं/२००३/७०५८/नोशिक, दि. २४.१२.२००३.. 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे देशभरांतींल पोलीस प्रशिक्षण 
संस्थाचे प्रमुख व वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे २८ वे चर्चासत्राकरिता अस्तित्वातील 
हॉलचे रुपांतर कॉन्फरन्स हॉलमध्ये करण्याच्या कामांतर्गत न्यूनतम निविदाधारक मेसर्स 
अँपेक्स इंजिनियरिंग सर्व्हीसेस यांचेकडून प्रती नग रु.२८,०००/- दराने ५ वातानूकुलित 

यंत्रे एकूण रु. १,४०,०००/- (रु.एक लक्ष चाळीस हजार फक्त) रक्कमेस खरेदी 
करण्यात आलेली आहेत. सदर खरेदीची देयके प्रलंबित असून सदर प्रलंब्रित देयक 
रक्‍कम रु. १,४०,०००/- (रु.एक लाख चाळीस हजार फक्त ) ला कार्योत्तर शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. कायोत्तर मंजूरीच्या विहीत नमुन्यातील माहिती सोबत जोडली आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्र.बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५ 
पोलीस, ११५ पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, (co) (०२) जिल्हा पोलीस (२०५५०३४६)" 
३२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खाली खर्ची टाकून तो चालू सन २००३-०४ करीता मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा, 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. fasm १०००/ 
प्रक्र.४६/२००१/विनियम, दि. ११.७.२००१ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्स्तिका १९७८,भाग पहिला,उपविभाग- एक, अ.क्र.६, नियम क्र. ४० अन्वये 


{C32} Ds:\SHUBHANGI\GR\O73 2004/02/16 15:26:04 Page 1 of 4 


pa ee आलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रधान सचिव 
a निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय विभागाला प्रदान. 
(विशेष ), गृह विभाग यांच्या 


"-. महाराष्ट्राचे. -राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


ति ( रा.बा या 
*“- अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन,गृहे विभाग 


पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी,नाशिक 

महालेखापालं, मंहाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा 'परिक्षा),मुंबई, 
जिल्हा कोषांगोर अधिकारी,नाशिंकं । ी 
वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम),मंत्रालय, मुंबई | 
निवडनस्ती (पोल-४]॥. _. 


+ दट. 


१०३२) D:\SHUBHANGIGRIO73 ——« 2004/02/16 15:26:04 Page 2 of 4 


ve 


a 


au 


Pi) 


गृह विभाग शांसन निर्णय क्र.पीएलएफ ०१०४/५०/प्र.क्र.१/पोल-४, 
दि.१६.२.२००४ सोबतची कार्योत्तर मंजूरीची विहीत नमुन्यातील 


माहिती. 


प्रधान शीर्ष 


खर्चाचा कालावधी 


खर्चाचे स्वरुप 


* मंजूर करावयाची रक्‍कम 


कोणत्या परिस्थितीत 
कार्यपूर्व मंजूरी न घेतल्यचे 
स्पष्टीकरण 


जनहिताच्या दृष्टीकोनातून 
पळवबाटकाढणे/पळवबाटीचा 
मार्ग काढणे असे होते काय 


कायोत्तर मंजूरीसाठी सत्वर 
कार्यबाही करण्यात आलो 
आहे काय 


"२०५५-पोलीस,११५-पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण 
(००)(०२) जिल्हा पोलीस (२०५५०३४६),२२ AAA 
वब साधनसामुग्री 
सन २००३-२००४ 


अनाबर्ती 

म.पो.अ.नाशिक येथे.पोलीस प्रशिक्षण संस्थांच्या 
प्रमुखांचे २८ बे चर्चासत्र यासाठी संपूर्ण देशभरातील 
प्रशिक्षण संस्थाप्रमुख व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित 
राहणे अपेक्षित होते. त्यासाठी सुसज्ज असा कॉन्फरन्स 
होल नसल्याने अस्तित्वातील हालचे रुपांतर कॉन्फरन्स 
हॉलमध्ये करून त्यात ५ बातानूकूलित यंत्रे खरेदी करून 
बसबिण्यात आली. | > 
रु५४००००- ८ ASS MEH” हजर WAT. 


ऑक्टोबर मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चा 
सन्राकरिता कॉन्फरन्स हॉलचे काम तातडीने हाती घेण्यात 
येबून अल्प कालावधीत पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे 
बातानूकुलित यंत्रणा खरेदीच्या मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर 
करण्याकरिता पुरेसा अवधी नव्हता. 


नाहो. 


